बाहययंत्रणेद्दारे (आऊटसोर्सिंग घेण्यात 
येणाऱ्या वाहन चालकांच्या सेवेकरीता येणाऱ्या 
खचार्स प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र. २४२/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ३० सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा: 
9) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि-२०१०/प्र.क्र.८४/१०/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि.०२.०८.२०१६ 


2) उदयोग उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
३/उदयोग-४, दि.०१.१२.२०१६ 


३) सह संचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये राज्यस्तर, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- 
संआसे/राज्यस्तर/कक्ष-३/टे-९/जिरु.अहमदनगर/कंत्राटी वाहन चालक 
सेवा/प्रशामा/१३३४८-५०/२१ दि.२०.०८.२०२१ 


प्रस्तावना : 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखात्यारीतील अहमदनगर जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालय, 
उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये येथे ई-निविदा प्रक्रिया राबवून सन २०२१-२२ या वर्षा करीता 
बाहययंत्रणेद्वारे वाहन चालक सेवा घेण्यास व त्याकरीता येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचीबाब 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. या संदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय : 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखात्यारीतीलळ अहमदनगर जिल्हयातील जिल्हा रुग्णालय, 
उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये येथे ई-निविदा प्रक्रिया राबवून सन २०२१-२२ या वर्षा करीता 
खालील प्रमाणे बाहयसंत्रणेद्दाेरे वाहन चाळक सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी रु.३२,१८,४००/- इतक्या 
रकमेस खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रुग्णालयाचे नावा | खाटांची | मंजुर | भरलेली | कंत्राटी । एक महीन्याचे |१२ महीन्याचे 
संख्या । पदे । पदे पध्दतीने । मानधन मानधन 
भरावयाची 
पदे 
१ जि.रु. अहमदनगर | २८० षु 4 fo | 
रम उ.जि.रु. कर्जत Yo q (9८ | १ रु.१४९००/- | रु.१७८८००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.२४२/आरोग्य 3 


अ.क्र. | रुग्णालयाचे नावा | खाटांची | मंजुर | भरलेली | कंत्राटी । एक महीन्याचे |१२ महीन्याचे 
संख्या । पदे । पदे पध्दतीने । मानधन मानधन 

भरावयाची 

पदे 
3 उ.जि.रु. पाथडी Yo q po | q रु.१४९००/- | रु.१७८८००/- 
४ ग्रा.रु. जामखेड ३० १ po | q रु.१४९००/- । रु.१७८८००/- 
4 ग्रा.रु.शोवगाव 30 q द ie. | 
६ ग्रा.रु.बोधेगाव ३० १ po q रु.१४९००/- । रु.१७८८००/- 
७ ग्रा.रु.नेवासा ३० १ १ fo | 
८ ग्रा.रु.घोडेगाव ३० १ ie | q रु.१४९००/- । रु.१७८८००/- 
Qg ग्रा.रु.चिचोडी पा. ३० १ hee — | q रु.१४९००/- । रु.१७८८००/- 
१० ग्रा.रु.राहुरी ३० १ po q रु.१४९००/- | रु.१७८८००/- 
११ ग्रा.रु.वाबोरी ३० १ १ [oll 
१२ ग्रा.रु.ताहाराबाद । ३० १ ie | q रु.१४९००/- | रु.१७८८००/- 
१३ ग्रा.रु.पुणतांबा ३० १ po | q रु.१४९००/- | रु.१७८८००/- 
१४ ग्रा.रु.रहाता ३० १ १ hel 
१५ ग्रा.रु.श्रीगोंदा ३० १ ळी; ---|| १ रु.१४९००/- । रु.१७८८००/- 
१६ ग्रा.रु.टा.ढोकेश्वर । ३० १ po | q रु.१४९००/- | रु.१७८८००/- 
१७ ग्रा.रु.पारनेर ३० १ fe q रु.१४९००/- । रु.१७८८००/- 
१८ ग्रा.रु.साकुर ३० १ fo | q रु.१४९००/- । रु.१७८८००/- 
१९ ग्रा.रु.संगमनेर ३० १ po q रु.१४९००/- । रु.१७८८००/- 
२० ग्रा.रु.अकोले ३० १ १ eel 
२१ ग्रा.रु.कोतुळ ३० बर, |. 1 रु.१४९००/- | रु.१७८८००/- 
a5 ग्रा.रु.समशेरपूर ३० १ po | q रु.१४९००/- । रु.१७८८००/- 
२३ ग्रा.रु.राजुर ३० १ १ fo | 
२४ ग्रा.रु.ळोणी ३० १ १ fo 
२५ ग्रा.रु.श्रीरामपूर ३० १ po | q रु.१४९००/- । रु.१७८८००/- 
२६ ग्रा.रु.कोपरगाव ३० १ po | q रु.१४९००/- । रु.१७८८००/- 

३० | १२ १८ रु.२६८२००/- | रु.३२,१८,४००/- 


३. बाहययंत्रणेद्वारे (आऊटसोर्सिंग) घेण्यात येणाऱ्या वाहन चालकांच्या उपरोक्त ae 
दर्शविण्यात आलेल्या सेवेकरीता पुढील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत 
आहेत:- 
अटी व शर्ती 
१) रुग्णालयामध्ये कार्यान्वित असलेल्या रुग्णवाहीकेनुसारच वाहन चालकांची संख्या निश्चित 
केलेली असावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.२४२/आरोग्य 3 


२) बाहययंत्रणेद्दारे काम करुन घेतांना शासन निर्णय क्र एसजीए-१५०६/प्र.क्र.९१/काम-५ 
दि.०८.११.२००६ मधील तरतुदीनुसार पूर्तता करण्यात यावी. 

३) सर्व रुग्णालयांसाठी विहित पध्दतीने ई-निविदा प्रक्रिया एकाच वेळी पार पाडून अत्यंत 
पारदर्शक पध्दतीने बाहययंत्रणेची निवड करण्यात यावी. 

४) सेवा पुरवठादार राज्य स्तरावर अथवा विभाग स्तरावर किंवा जिल्हा स्तरावर निश्चित करण्यात 
यावा. 

५) रुग्णालयासाठी मान्य केलेल्या वाहन चालकांची संख्या ही कमाल मर्यादा असून स्थानिक 
गरजेनुसार त्यांची संख्या संबंधित जिल्हा हाल्यचिकित्सक यांनी मंजूर करुन दयावी. 

६) वाहन चालकांचे वेतन त्यांच्या बॅक खात्यात जमा झाल्याची खात्री केल्याशिवाय पुढील 
महिन्याचे देयक अदा HS जाणार नाही Bail अट Tender document मध्ये समाविष्ट 
करण्यात यावी. 

७) केंद्रीय खरेदी समिती सभा इतिवृत्त सभा क्र.३ (२०२१-२२) दि. २६.०७.२०२१ अन्वये खरेदी 
कक्ष, आयुक्‍तालय आरोग्य सेवा मार्फत सद्यस्थितीत नविन होणाऱ्या निविदा काही अटी व 
शर्तीनुसार GEM Portal वर ई-टेंडर प्रसिध्द करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आळा आहे. 
त्यानुसार “कंत्राटी वाहन चालक सेवा” ही बाब सदर अटीमध्ये बसत असल्यास GEM Portal 
वर ई-टेंडर प्रसिध्द करुन सदर सेवा घेण्यात यावी. 

८) सध्या सुरु असलेल्या वाहन चालक सेवेचा प्रलंबित देयकाचा प्रस्ताव/मुदतवाढीचा प्रस्ताव 
स्वतंत्रपणे शासनास सादर करण्यात यावा. 


४. सदर प्रस्तावारवरील खर्च “मागणी क्रमांक आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, (०१) मुफसल रुग्णालये व दवाखाने, (०१)(०१)- मुफसल 
क्षेत्रातील अदयापनेत्तर शासकीय रुग्णलये (२२१००१४६)” किंवा “मागणी क्रमांक आर-१, २२१० 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१) (०८) प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ग्रामीण रुग्णालयाइतका 
दर्जा वाढविणे (अनिवार्यी (२२१००४१३)” किंवा “मागणी क्रमांक आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, (०१) (०९) महाराष्ट्र आरोग्य विकास प्रकल्पातर्गत ग्रामीण / कुटीर रुग्णालयांची 
जिल्हा रुग्णालयाइतका दर्जा वाढविणे (अनिवार्य) (२२१०४६२४)” या सर्व लेखाशिर्षाखालील “१३- 
कार्यालयीन खर्च”/ “१०-कंत्राटी सेवा” या दोन्ही उद्दीष्टापैकी ज्या उद्दीष्टामध्ये अनुदान उपलब्ध 
असले त्यामधून खर्च भागविण्यात यावा. 


५. शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३ विनियम, भाग-२ दि. १७ एप्रिल, 2094 चे 
परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला,उपविभाग - चार मधील अनुक्रमांक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.२४२/आरोग्य 3 


११, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व त्यात नमुद अटीची 
पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९२३१४५५२७३२१७ असा आहे. आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


वी Digitally signed by Roshani 
Ros h an | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | Nn es h Maharashtra, O = 


Kadam दीर 
(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्‍त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आराग्य अभियान, मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुगणालय राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सह संचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 
६. उप संचालक, आरोग्य सेवा नाशिक मंडळ नाशिक. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय अहमदनगर. 
सहाय्यक संचालक (लेखा व लेखापरिक्षा), आरोग्य सेवा, पुणे. 
९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद अहमदनगर. 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर. 
११. विनियम कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. उदयोग उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. कार्यासन अधिकारी (अर्थसंकल्प), सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


